अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
यांच्या सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१७ 
मध्ये अंशत: बदल करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. बदली-४३१७/प्र.क्र.६५/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जानेवारी, २०१८. 


वाचा : १) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१४ जुले, २०१७. 
२)सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.४अ/आस्था/बदली/२०१७/६०६, 
दि.३१ जुले, २०१७. 
प्रस्तावना : - 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयाव्दारे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधीळ अधिव्याख्याता यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तथापि बदली करण्यात 
आलेल्या काही अधिव्याख्यात्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यास Rat पद उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची 
बदली रद्द करणे किंवा सदर बदलीमध्ये Bia: बदल करणे तसेच अभ्यासक्रम बंद झाल्याच्या कारणास्तव 
अधिसंख्य ठरत असलेल्या अध्यापकांची बदली करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय तंत्रनिकेतनातील काही अधिव्याख्याता 
यांची सन २०१७ च्या सर्वसाधारण बदली दरम्यान त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यास रिक्‍त पद उपलब्ध 
नसल्यामुळे त्यांची बदली रद्द करणे/त्यात अंशत: बदल करणे किंवा नविन ठिकाणी बदली करण्यास 
खालीलप्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर बदली महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या 
कलम ४ (४(दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने 
करण्यात येत आहे. 
०१. संदर्भाधिन क्र.०१ येथील शासन निर्णयान्वये बदली करण्यात आलेल्या खालील अधिव्याख्याता यांना 
बदलीच्या ठिकाणी रूजु होण्यास Rad पद नसल्याने त्यांच्या स्तंभ-४ येथे केलेल्या बदल्या रद्द करण्यात येत 
आहे. तसेच, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम ०९ मधील १४ (एफ) 
(१) अन्वये मूळ संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून रूजू होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व पदनाम बदलीपूर्वी कार्यरत संस्था | संदर्भाधीन -१ येथील शासन 
निर्णयान्वये बदली करण्यात 
आलेली संस्था 
1 १_| २ ३ (१० 
श्री.भागचंद बाबासाहेब अर्जुन, शासकोय तंत्रनिकेतन, धुळे. | शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी. नंदूरबार. 
श्रीमती जयश्री श्रीरंग भागवत, शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड | शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अहमदनगर 
अभियंत्रिकी 
श्री.राहूल लक्ष्मण मेश्राम, शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 


अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान. । नागपूर. गोंदिया. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-४३१७/प्र.क्र.६५/१७/तांशि-७ 


४ श्री.विठ्ठल हणमंतराव आवाळे, शासकोय तंत्रनिकेतन, पु.ला.शासकीय 
अधिव्याख्याता, उपयोजीत उस्मानाबाद. तंत्रनिकेतन, लातूर. 
GARI. 

4 श्री.विवेक बा. धाईत, शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य गडचिरोली. नागपूर. 
अभियांत्रिकी. 

६ श्री.एस. डी. आटे, अधिव्याख्याता, । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
स्थापत्य अभियांत्रिकी. साकोली. नागपूर. 

9 श्री.नारायण भास्कर OH, शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन,पुणे. 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी. । रत्नागिरी. 

८ श्रीमती उज्वला रसे, शासकौय शासकीय तंत्रनिकेतन,आर्वी. 
अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र. तंत्रनिकेतन,खामगाव. 

९ श्री.डी.जी. कोल्हटकर, शासकीय शासकीय 
अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र. तंत्रनिकेतन,हिंगोली. तंत्रनिकेतन,नांदेड. 

गि o | श्री. गौरव रमेश सावंत, शासकोय तंत्रनिकेतन,गोंदिया. | शासकीय 
अधिव्याख्याता, संगणक तंत्रनिकेतन,गडचिरोली. 
अभियांत्रिकी. 

०२. संदर्भाधिन क्र. 09 येथील शासन निर्णयान्वये बदली करण्यात आलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना 
बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यास रिक्‍त पद नसल्याने त्यांची बदली रद्द करुन खालील स्तंभ-४ प्रमाणे विनंती 
बदली करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 
०९ मधील १४ (एफ) (9) अन्वये त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून रूजू होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे:- 

अ.क्र.  अध्यापकाचे नाव व पदनाम व कार्यरत | संदर्भाधीन -१ येथील नव्याने बदली केलेली संस्था 
संस्था शासन निर्णयान्वये बदली 

करण्यात आलेली संस्था 
i. | २ ३ lose ooo =| 

a श्री.सुनिल मुंगसाजी काठोये, शासकोय तंत्रनिकेतन, | झासकोय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी., शासकीय यवतमाळ मुर्तिजापूर. 
तंत्रनिकेतन, गडचिरोली. 

२ श्री. बाबासाहेब रंगनाथ मोरे, शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय दूरशिक्षण 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, पुणे. तंत्रनिकेतन, पुणे. 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड. 

३ श्री.केरण कुलकर्णी, अधिव्याख्याता, शासकोय तंत्रनिकेतन, | झासकोय तंत्रनिकेतन, 
विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय पुणे सोलापूर. 
तंत्रनिकेतन, बीड. 


05. 
अभ्यासक्रमात बदल करून विद्युत अभियांत्रिकी हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आल्याने अधिसंख्य ठरत 
असलेल्या दोन अध्यापकांची खालील विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय बदली करण्यात येत 
आहे. 


तसेच, शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद येथील द्वितीय पाळीतील अणुविद्युत अभियांत्रिकी या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बदली-४३१७/प्र.क्र.६५/१७/तांशि-७ 


अ.क्र यापकांचे नाव, पदनाम कार्यरत संस्था बदली करण्यात } 
संस्था 
तों श्रीमती सीमा दिपक यादी, अधिव्याख्याता, | शासकौय तंत्रनिकेतन, | शासकोय निवासी महिला 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी औरंगाबाद. तंत्रनिकेतन, लातूर. 
२ श्री. Wat घनऱ्याम वैष्णव, अधिव्याख्याता, | शासकौय तंत्रनिकेतन, | पु.ला.शासकीय 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी औरंगाबाद. तंत्रनिकेतन, लातूर. 
०४. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


०५. 


१) उपरोक्त अधिकाऱ्यांपैकी ज्यांच्या बदलीच्या ठिकाणात विनंतीनुसार बदल करण्यात आला आहे 
त्यांना प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
२) संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांनी संस्थेत रूजू होण्यास येणा-या अध्यापकांना तात्काळ रूजू करून घ्यावे 
व त्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा प्रशासकीय विभागाच्या परवानगीशिवाय मंजूर करण्यात येऊ 


नये. 


3) हे आदेश तात्काळ अमलात येतील. बदली झालेले अधिकारी कार्यमुक्त होऊन बदलीच्या ठिकाणी 
रुजु झाल्याबाबतची माहिती संचालनालयाने या विभागास कळवावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०१०११७३५०१२६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Sudhir Jaya 
Shetty 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 

Edu partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1286 

21e5917d8305, 
rialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78160 

O2b4afoffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 

Date: 2018.01.01 17:55:05 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याते (संबंधित संस्थेमार्फत) 


प्रत: 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 

2. 

३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४ 


. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सहसचिव (तंशि), उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,नाशिक/पुणे/नागपूर/ अमरावती/औरंगाबाद. 
८. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित जिल्हे. 


११. निवड नस्ती-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


